RNI No . MAHBIL/ 2009/ 36619 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ४ , अंक ११ ] 


सोमवार , फेब्रुवारी २६, २०१८ / फाल्गुन ७, शके १९३९ 


[ पृष्ठे ७, किंमत : रुपये ११.०० 


असाधारण क्रमांक १७ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी , रायगड यांजकडून 

अंतिम अधिसूचना 


क्रमांक मशा/ प्रशा/ अ- ५ /मं . पुनर्ररचना/ २०१७. - ज्याअर्थी महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय प्राफेब- २०१० 
( तलाठी )/प्र.क्र . ११२ ( भाग-३ )/ म-१०, दिनांक २५ मे २०१७ अन्वये राज्यातील वाढती लोकसंख्या व वाढते नागरीकरण या अनुषंगाने क्षेत्रीय 
महसूल यंत्रणेच्या कामात झालेली वाढ विचारात घेता राज्यात एकूण ३१६५ नवीन वाढीव तला 
मंडळ या तत्वाप्रमाणे सदर वाढीव तलाठी सझांसाठी ५२८ नवीन महसुली मंडळे स्थापन करण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, मा . विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग , कोकण भवन यांनी त्यांचेकडील सुधारित पत्र क्र .मशा / कार्या-५ / प्रशासन / 
तलाठी सजा निर्मिती/ २०१७, दिनांक ३० जून २०१७ व अंतिम सुधारित पत्र दिनांक ७ जुलै २०१७ अन्वये रायगड जिल्ह्यासाठी १८ नव्याने 
निर्माण होणाऱ्या महसुली मंडळांची संख्या निश्चित करून दिलेली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , रायगड यांचेकडील पत्र क्रमांक मशा /प्रशासन / अ-५ / त. पुनर्रचना / २०१७, दिनांक / ११ / २०१७ अन्वये 
महसुली मंडळाची पुनर्रचना करणेकामी नवीन महसुली मंडळांबाबतचे नकाशे व सीमा निश्चित करणे व नवीन मंडळ मुख्यालय कोणत्या 
ठिकाणी असावे, या सर्व बाबींचा सविस्तर अहवाल सादर करणेबाबत उप विभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांना कळविण्यात आलेले 
होते . त्याअनुषंगाने, सर्व उप विभागीय व तहसील स्तरावर कार्यवाही करण्यात आलेली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, माणगाव, तहसीलदार , माणगाव व तळा यांचेकडील प्राप्त अहवालानुसार महसूल मंडळ 
पुनर्रचनेबाबतची प्रारुप अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, बुधवार , डिसेंबर १३, २०१७ / 
अग्रहायण २२, शके १९३९ , दिनांक ११ डिसेंबर २०१७ रोजी प्रसिद्ध करणेत आली आहे. महसूल मंडळ पुनर्रचनेबाबतच्या प्रारुप अधिसूचनेतील 
नवीन महसूल मंडळाच्या मसुद्याबाबत माणगांव उप विभागातील माणगांव तालुक्यातील एक हरकत विचारात घेऊन त्याप्रमाणे दुरूस्ती करण्यात 
आलेली आहे . त्याचप्रमाणे, माणगांव उप विभागातील तळा तालुक्यामध्ये व जिल्हास्तरावर एकही हरकत किंवा सूचना प्राप्त झालेली नाही . 

त्याअर्थी आता, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता , १९६६ चे कलम ४ , पोट - कलम ( २) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून मी, डॉ . विजय सूर्यवंशी, जिल्हाधिकारी रायगड, रायगड जिल्ह्यांतील महसूल मंडळाची पुनर्रचना करण्याबाबतचा अधिसूचनेचा 
अंतिम मसुदा याद्वारे प्रसिद्ध करीत आहे. सदरहू अंतिम अधिसूचना प्रसिद्धी नंतर प्राप्त कोणत्याही हरकती किंवा सूचना विचारात घेतल्या 
जाणार नाहीत . 


भाग एक ( को .वि .पु.) – १७- १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक , कोकण विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २६, २०१८ / फाल्गुन ७, शके १९३९ 
सोबतच्या परिशिष्ट - अ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे रायगड जिल्ह्यातील उप विभाग माणगांव यामधील पुनर्रचित महसुली मंडळाचा 
तालुकानिहाय तपशील खालील परिशिष्ट - अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे आहे : 

परिशिष्ट - अ 

तालुका- अलिबाग 
उप विभागाचे नाव तालुक्याचे नाव 

पुनर्रचनेनंतर अस्तित्वात आलेल्या मंडळाचा तपशील 
मंडळाचे नाव व मंडळाच्या 

मंडळात समाविष्ट 
मुख्यालयाचे ठिकाण 

असलेल्या सझेचे नाव 
( ३ ) 

( ४ ) 


माणगांव 


माणगांव 


१. माणगांव 


२ . निजामपूर 


३ . गोरेगाव 


( १) माणगांव 
( २ ) उतेखोल 
( ३ ) बामणोली 
( ४ ) होडगाव 
( ५ ) पळसगाव बु. 
( ६ ) सुरव त. तळे 
( ७) निजामपूर 
( ८ ) करंबेळी 
( ९ ) चाच 
( १० ) कोस्ते बु. 
( ११) शिरसाड बु. 
( १२ ) कालवण 
( १३ ) कांदळगाव 
( १४ ) गोरेगाव 
( १५ ) पुरार 
( १६ ) नागांव 
(१७) मांजरवणे 
( १८ ) नांदवी 
( १९ ) चिंचवली 
( २० ) गोवेले 
( २१ ) इंदापूर 
( २२ ) रातवड 
( २३ ) साले 
( २४ ) तळाशेत 
( २५ ) पोटणेर 
( २६ ) खरवली 
( २७) लोणेरे 
( २८ ) पहेल 


४ . इंदापूर 


५ . लोणेरे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक , कोकण विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २६ , २०१८ / फाल्गुन ७, शके १९३९ 


परिशिष्ट - अ 
तालुका - अलिबाग 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


माणगांव 


माणगांव 


६. मोर्बा 
( नवनिर्मित मंडळ ) 


( २९ ) पन्हळघर 
( ३० ) रेपोली 
( ३१) तळेगांव त . गोरेगाव 
( ३२ ) उणेगाव 
( ३३ ) मोर्बा 
( ३४ ) साई 
( ३५ ) देगाव 
( ३६ ) दहिवली त . गोवेले 
( ३७ ) चांदोरे 
( ३८ ) वडवली 
( ३९ ) विळे 
( ४०) शिरवली त . 

निजामपूर 
( ४१) तासगाव 
( ४२) पाटणूस 
( ४३) जिते 


७ . विळे 
( मुख्यालयाचे ठिकाण- तासगाव ) 

( नवनिर्मित मंडळ ) 


एकूण 


४३ 


भाग एक ( को .वि .पु.) – १७ -१अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक , कोकण विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २६, २०१८ / फाल्गुन ७, शके १९३९ 


परिशिष्ट - अ 


तालुका - तळा 


उप विभागाचे नाव 


तालुक्याचे नाव 


पुनर्रचनेनंतर अस्तित्वात आलेल्या मंडळाचा तपशील 
मंडळाचे नाव व मंडळाच्या 

मंडळात समाविष्ट 
मुख्यालयाचेठिकाण 

असलेल्या सझेचे नाव 
___ ( ३ ) 

( ४ ) 


( १ ) 


( २ ) 
तळा 


माणगांव 


तळा 


१ . तळा 


२. मांदाड 


( मुळचे मंडळ मेढे असून सदर मंडळाऐवजी 
मुख्यालयाचे ठिकाण व मंडळ मांदाड हे 

प्रस्तावित करण्यात आले आहे . ) 


( १ ) तळा 
( २) बेलघर 
( ३ ) मेढे 
( ४ ) पढवण 
( ५ ) तळेगांव त . तळे 
( ६ ) शेणवली 
( ७ ) मजगांव 
( ८ ) पिटसई 
(९ ) मांदाड 
( १० ) भानंग 
( ११ ) उसरखुर्द 
( १२ ) सोनसडे 
( १३ ) निगुडशेत 
( १४ ) महागाव 
(१५ ) काकडशेत 
१५ 


३. सोनसडे 
( नवनिर्मित मंडळ ) 


एकूण 


अलिबाग , 
दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१८ . 


डॉ . विजय सूर्यवंशी, 
जिल्हाधिकारी , रायगड . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक , कोकण विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २६ , २०१८ / फाल्गुन ७, शके १९३९ 

जिल्हाधिकारी, रायगड यांजकडून 

अंतिम अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ प्रशा / अ- ५ / मं. पुनर्रचना / २०१७. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय प्राफेब- २०१० 
( तलाठी )/प्र.क्र . ११२ ( भाग-३ )/ म-१० , दिनांक २५ मे २०१७ अन्वये राज्यातील वाढती लोकसंख्या व वाढते नागरीकरण या अनुषंगाने क्षेत्रीय 
महसूल यंत्रणेच्या कामात झालेली वाढ विचारात घेता राज्यात एकूण ३१६५ नवीन वाढीव तलाठी साझे व ६ तलाठी साझांसाठी १ महसुली 
मंडळ या तत्त्वाप्रमाणे सदर वाढीव तलाठी सझांसाठी ५२८ नवीन महसुली मंडळे स्थापन करण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे ; 
____ आणि ज्याअर्थी, मा . विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग, कोकण भवन यांनी त्यांचेकडील सुधारित पत्र क्र . मशा/ कार्या- ५ /प्रशासन / 
तलाठी सजा निर्मिती / २०१७, दिनांक ३० जून २०१७ व अंतिम सुधारित पत्र दिनांक ७ जुलै २०१७ अन्वये रायगड जिल्ह्यासाठी १८ नव्याने 
निर्माण होणाऱ्या महसुली मंडळांची संख्या निश्चित करून दिलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , रायगड यांचेकडील पत्र क्रमांक मशा/ प्रशासन / अ- ५ / त. पुनर्रचना / २०१७, दिनांक नोव्हेंबर, २०१७ 
अन्वये महसूली मंडळाची पुनर्रचना करणेकामी नवीन महसुली मंडळांबाबतचे नकाशे व सीमा निश्चित करणे व नवीन मंडळ मुख्यालय 
कोणत्या ठिकाणी असावे , या सर्व बाबींचा सविस्तर अहवाल सादर करणेबाबत उप विभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांना कळविण्यात 
आलेले होते. त्याअनुषंगाने, सर्व उप विभागीय व तहसील स्तरावर कार्यवाही करण्यात आलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, कर्जत , तहसीलदार , कर्जत व खालापूर यांचेकडील प्राप्त अहवालानुसार महसूल मंडळ 
पुनर्रचनेबाबतची प्रारुप अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, बुधवार , डिसेंबर १३, २०१७ / 
अग्रहायण २२, शके १९३९, दिनांक ११ डिसेंबर २०१७ रोजी प्रसिद्ध करणेत आली आहे. महसूल मंडळ पुनर्रचनेबाबतच्या प्रारुप अधिसूचनेतील 
नवीन महसूल मंडळांच्या मसुद्याबाबत कर्जत तालुक्यातील एक हरकत विचारात घेऊन त्याप्रमाणे दुरूस्ती करण्यात आलेली आहे. 
त्याचप्रमाणे, कर्जत उप विभागातील खालापूर तालुक्यामध्ये व जिल्हास्तरावर एकही हरकत किंवा सूचना प्राप्त झालेली नाही . 

त्याअर्थी आता, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ चे कलम ४, पोट - कलम (२) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून मी, डॉ . विजय सुर्यवंशी, जिल्हाधिकारी, रायगड , रायगड जिल्ह्यांतील महसूल मंडळाची पुनर्रचना करण्याबाबतचा अधिसूचनेचा 
अंतिम मसुदा याद्वारे प्रसिद्ध करीत आहे. सदरहू अंतिम अधिसूचना प्रसिद्धी नंतर प्राप्त कोणत्याही हरकती किंवा सूचना विचारात घेतल्या 
जाणार नाहीत . 

सोबतच्या परिशिष्ट- अ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे रायगड जिल्ह्यातील उप विभाग कर्जत यामधील पुनर्रचित महसुली मंडळाचा 
तालुकानिहाय तपशील खालील परिशिष्ट - अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे आहे : 

परिशिष्ट - अ 
तालुका - कर्जत 

पुनर्रचनेनंतर अस्तित्वात आलेल्या मंडळाचा तपशील 
उप विभागाचे नाव तालुक्याचे नाव 

मंडळाचे नाव व मंडळाच्या 

मंडळात समाविष्ट 
मुख्यालयाचेठिकाण 

असलेल्या सझेचे नाव 
( २ ) 

( ४ ) 
कर्जत कर्जत 

१. कर्जत 

(१ ) कर्जत 
( २) बीड बुद्रुक 
( ३) कोंदिवडे 
( ४ ) दहिवली तर्फे निड 
( ५ ) खांडपे 


( ३ ) 


( ६ ) तमनाथ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक, कोकण विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २६, २०१८ / फाल्गुन ७, शके १९३९ 
(१) (२) 

( ३ ) 

( ४ ) 
२. चिंचवली 

( ७ ) किरवली 
( नवनिर्मित मंडळ ) 

( ८ ) कोषाणे 
( ९) डिकसळ 
( १० ) पळसदरी 
( ११) चिंचवली 

( १२ ) माणगाव तर्फे वरेडी 
कर्जत 

कर्जत 
कर्जत 

३. नेरळ 

( १३ ) नेरळ 
( १४ ) दामत 
(१५ ) शेलू 
( १६ ) कोल्हारे 
( १७ ) पाषाणे 

( १८ ) दहिवली तर्फे वरेडी 
४ . कळंब 

( १९ ) कळंब 
( २० ) नांदगाव 
( २१ ) साळोख तर्फे वरेडी 
( २२ ) मानिवली 
( २३) वारे 

( २४ ) पोशिर 
५ . पाथरज 

( २५ ) पाथरज 
( नवनिर्मित मंडळ ) 

( २६ ) खांडस 
( २७ ) सुगवे 
( २८ ) आंबिवली 
( २९ ) जांबरुंग 

( ३० ) धामणी 
६ . कशेळे 

( ३१ ) कशेळे 
( ३२ ) कोठिंबे 
( ३३ ) वाकस 
( ३४ ) हुमगाव 

( ३५ ) भालिवडी 
७ . कडाव 

( ३६ ) कडाव 
( ३७ ) तिवरे 
( ३८ ) भोईरवाडी 
( ३९ ) पाली तर्फे कोथल 

खलाटी 
( ४० ) पोसरी 
( ४१) गौरकामथ 


एकूण 


४१ 


(१ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक , कोकण विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २६ , २०१८/ फाल्गुन ७, शके १९३९ 

परिशिष्ट - अ 
तालुका खालापूर 

पुनर्रचनेनंतर अस्तित्वात आलेल्या मंडळाचा तपशील 
उपविभागाचे नाव । तालुक्याचे नाव 

मंडळाचे नाव व मंडळाच्या 

मंडळात समाविष्ट 
मुख्यालयाचेठिकाण 

असलेल्या सझेचे नाव 
( २ ) 

( ४ ) 
कर्जत खालापूर 

१ . खालापूर 

( १) खालापूर 
( नवनिर्मित मंडळ ) 

( २) कांढरोली 
( ३ ) हाळखुर्द 
( ४ ) जांबरुंग 
( ५ ) सावरोली 

( ६) माडप 
कर्जत खालापूर 

२. वासांबे 

( ७ ) वासांबे 
( नवनिर्मित मंडळ ) 

( ८ ) लोहोप 
( ९ ) वाशिवली 
( १० ) रिस 

( ११ ) माजगाव 
३ . खोपोली 

( १२ ) खोपोली 
( १३ ) शिळ 
( १४ ) साजगाव 
( १५ ) होनाड 
( १६ ) देवन्हावे 

( १७ ) उंबरे 
४ . वावोशी 

( १८ ) वावोशी 
( १९ ) होराळे 
( २० ) खानाव 
( २१ ) खरीवली 
( २२ ) नारंगी 
( २३ ) डोणवत ( जुना 

गोरठण खु . 

सजेऐवजी निर्मित ) 
५ . चौक 

( २४ ) चौक 
( २५ ) कलोते मोकाशी 
( २६ ) तुपगाव 
( २७ ) वावर्ले 
( २८ ) वावंढळ 
( २९ ) लोधीवली 


एकूण 


२९ 


अलिबाग , 
दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१८ . 


डॉ . विजय सूर्यवंशी, 
जिल्हाधिकारी, रायगड . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


